स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
बांधकाम व पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन 
(Construction and Demolition Plant) 
प्रकल्पाकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या 
हिऱ्यातील निधीचा वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(४)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १९ ऑक्टोंबर, २०१९ 


वाचा: 

१) झासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४,दि. १५.०५.२०१५. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनाक ०८ जुले, २०१९ 

४) केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नगरीकार्य मंत्रालयाचे आदेश क्रमांक 9//2094-SBM 

[Computer No. ३१०४७०६], दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९. 

५) शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(४)/नवि-३४, दिनांक: १८ सप्टेंबर, २०१९ 

शासन निर्णय: 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकाम व 

पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन (Construction and Demolition Plant) प्रकल्पाकरीता केंद्र व राज्य 
शासनाच्या हिऱ्यातील निधीचा वितरीत करण्याबाबतचा संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील दिनांक १८ सप्टेंबर, 
२०१९ रोजीचा झासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 
२. देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ 
व चांगले आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची 
आणि या शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र 
शासनाने “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर 
राज्यामध्ये संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात 
येत आहे. 
३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बांधकाम व पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन (Construction and 
Demolition Plant) प्रकल्पाकरीता राज्य शासनामार्फत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार 
समितीच्या मान्यतेने १५ शहरांचे रुपये १०५,१४,००,०००/- (रूपये एकऱोपाच कोटी चौदा लक्ष फक्त) 
इतक्या किंमतीचे प्रस्ताव केंद्र शासनास निधीकरीता सादर करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. 
४ येथील आदेशान्वये केंद्र शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा रुपये ३६,८०,००,०००/- (रूपये छत्तीस कोटी ऐशी 
लक्ष फक्त) पैकी पहिला हप्ता म्हणून रुपये १८,४०,००,०००/- (रूपये अठरा कोटी चाळीस लक्ष फक्त) 
एवढा निधी राज्यास वितरीत केला आहे. 
४. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील १५ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
नागरी बांधकाम व पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन (Construction and Demolition Plant) 
प्रकल्पांसाठी राज्यासाठी वितरीत केलेला पहिल्या हप्त्याचा निधी रुपये १८,४०,००,०००/- (रूपये अठरा 
कोटी चाळीस लक्ष फक्त) व त्या प्रमाणात राज्य शासनाचा रूपये १२,२६,७३,०००/- (रूपये बारा कोटी 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(४/नवि-३४ 


सहवीस लक्ष त्र्याहत्तर हजार फक्त) असा केद्र व राज्य हिऱ्याचा मिळून एकूण रूपये ३०,६६,७३,०००/- 
(रूपये तीस कोटी सहासष्ट लक्ष त्र्याहत्तर हजार फक्‍त ) इतका निधी राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
संबंधित लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेली निधी रूपये 


ओ महानगरपालिका 


i मागणी क्रमांक-एफ-२, 2299, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९१, |  १८,४०,००,०००/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी 
महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत 


(रूपये आठरा कोटी 
चाळीस लक्ष फक्त.) 


२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९१, ) १२,२६,७३,०००/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७७) स्वच्छ भारत अभियानासाठी 


नक a ear हाकी पा (रूपये बारा कोटी सहवीस 
महानगरपालिकांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने व लक न 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७६१) योजनांतर्गत पका 


५. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर 
रकमेचे देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर 
निधी आहरित करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे वाटप सर्व संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतची कार्यवाही राज्य अभियान संचालक यांनी करावी. 


६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक 
१.४.२०१९ व क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनाक ०८.७.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०१ एप्रिळ,२०१९ व शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनाक ०८.७.२०१९ मधील परिच्छेद क्र. ४ ते १९ मधील 
अनुक्रमांक ४, ५, ६, ८, १०, ११, १२, १४, १५, १६, १८, १९ अटी लागू नाहीत व उर्वरित ७, ९ , १३ व १७या 
अटींची पुर्तता करण्यात आळी असल्याचे प्रमाणीत करण्यात येत आहे. 

८. वित्त विभागाच्या क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८.७.२०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रका 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामधील अनुक्रमांक ९ मधील तपासणी सूचिमधील १ते ५व ७आणि ९ या 
अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणीत करण्यात येत आहे, तसेच उर्वरित अटी लागू नाहीत. 


९. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ व क्रमांक 
अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनाक of जुले, २०१९ नुसार केंद्र पुरस्कृत योजने संदर्भात केंद्र 
शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घेण्यात आली आली 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(४)/नवि-३४ 


आहे. त्यानुसार, सदर शासन निर्णयान्वये एकूण रुपये ३०,६६,७३,०००/- (रूपये तीस कोटी सहासष्ट लक्ष 
त्र्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


qo. 


वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, 2098 व क्रमांक 
अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनाक ०८ जुले, २०१९ नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 


अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ-३३२/अर्थोपाय, दि. १६/९/२०१९ अन्वये 


प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११, 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१९१५२७००२८२५ असा आहे. हा BATT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Cc “७ A OO 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


ee Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
Aj it Sa h eb [8030 DN: ल्या, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bcc5dbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd1337948a42 
Pp a | we 8b4e4c992e5d3bf423, cn=Ajit Sahebrao Palwe 
Date: 2019.10.19 15:28:08 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 
प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 


आयुक्‍त, महानगरपालिका 


राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 


अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 


निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


मुख्याधिकारी, नगरपरिषद 
निवडनस्ती, नवि-३४ 


KKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


